राज्यातील ग्रामपंचायतीमधील 
कंत्राटी तत्वावरील कर्मचाऱ्यांची 
नियुक्‍ती जिल्हा परिषदेच्या मुख्य 
कार्यकारी अधिकारी यांच्या 
पूर्वपरवानगीशिवाय न करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र. १७/पंरा-३ 
बांधकाम भवन, २५,मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मुंबई - ४०० ००१, 
तारीख: ८ फेब्रुवारी, २०२२ 


प्रस्तावना :- 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९मधील कलम ६१(१) अन्वये पंचायातीला आपली 
कर्तव्ये योग्य रीतीने पार पाडण्यासाठी आवश्‍यक असतील अशा कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करता येईल व 
त्यांचे वेतन ग्रामनिधीतून देता येतील. तसेच ६१अ (१) अन्वये पंचायतीची लोकसंख्या, उत्पन्न व 
उपयोगक्षम साधनसंपत्ती आणि विहित करण्यात येतील असे अन्य घटक विचारात घेता, राज्य शासन, 
राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे असे निदेश देईल की, पंचायतीस किंवा पंचायतींच्या गटास ,पंचायतींचा 
योजनाबध्द विकास करण्यासाठी पंचायत विकास योजना, जमीन विकास योजना, पर्यावरण विकास 
योजना तसेच विकास केंद्र म्हणून sen पंचायतींच्या किंवा पंचायतींच्या गटाच्या विकासाकरिता 
उपजीविका व रोजगार विकास योजना, भौतिक व सामाजिक पायाभूत सुविधा विकास योजना आणि 
इतर संबंधित कार्यक्रम आखणे, तयार करणे, राबविणे त्यांची अंमळबजावणी करणे, व्यवस्था पाहणे, 
देखभाल करणे व देखरेख ठेवणे यासाठी कंत्राटी तत्वावर किंवा सल्लागार तत्वावर तज्ञ, तांत्रिक 
सहाय्य अभिकरणे आणि कुठल मनुष्यबळ नेमता येईल. 

(२) पोट कलम (१) अन्वये TASS तज्ञ, तांत्रिक सहाय्य अभिकरणे आणि कुठल मनुष्यबळ हे 
राज्य शासनाने याबाबतीत प्राधिकृत केलेल्या अधिकाऱ्याने तयार केलेल्या नामिका (२8118) मधून 
असेल, आणि अशा प्रकारे नेमलेल्या व्यक्‍ती, विहित करण्यात येतील अशी अर्हता व अनुभव धारण 
करतील आणि त्यांना विहित करण्यात येतील अशा अटी व शार्तीवर नेमण्यात येईल Balt तरतूद आहे. 

परंतु बर्‍याच ग्रामपंचायती सदर तरतूदींचे पालन न करता मोठ्या प्रमाणात कंत्राटी पध्दतीने 
कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करत असल्याची बाब झासनाच्या निदर्शनास आळी आहे. त्यानुषंगाने 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र. १७/पंरा-३ 


ग्रामपंचायतीमध्ये कंत्राटी पध्दतीने कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करण्यासंबंधी निर्देश देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन परिपत्रक :- 

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ मधील कलम ६१ व ६१ अ (१) (२) मधील तरतूदीनुसार 
निर्देश देण्यात येते की, ग्रामपंचायतीमध्ये कंत्राटी तत्वावर किंवा सल्लागार तत्वावर तज्ञ, तांत्रिक 
सहाय्य अभिकरणे आणि कुठल मनुष्यबळाची नेमणूक करताना संबंधित जिल्ह्याचे मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी यांची पूर्व परवानगी घेऊनच नेमणूक करण्यात यावी. तसेच, मुख्य कार्यकारी अधिकारी 
यांनी अशाप्रकारे ग्रामपंचायतीमध्ये करावयाच्या मनुष्यबळाच्या नेमणुकासाठी अर्हता व अनुभव धारण 
करणाऱ्यांची नामिका ( Pannel ) जिल्हा स्तरावर तयार करावी व त्या नामिका नुसारच मुख्य 
कार्यकारी अधिकारी यांनी विहित केलेल्या अटी व शर्तीनुसार संबंधित ग्रामपंचायतीमध्ये कंत्राटी 
तत्वावर किंवा सल्लागार तत्वावर तज्ञ, तांत्रिक सहाय्य अभिकरणे आणि कुशल मनुष्यबळाची नेमणूक 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या पूर्वपरवानगीने करावी. सदर सूचना सर्व संबंधितांच्या निदर्शनास 
आणण्यात याव्यात. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०२०८१२४७४६५९२० असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by JADHWAR SUHAS BAJIRAO 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=0de66b4d57847be1 17776aeaf9e53c5b7 
Of1b8d7fdab972d3d1e2c6397e1faa5, 
pseudonym=CE8C7F6B15629677C7027D3F2FE5 
A809D3649E8F, 
serialNumber=F66717B05E42A313D9839BD11E4 


B AJ | R A O 91F5C5F850C51D1F3CB32930D359D7331FF36, 
cn=JADHWAR SUHAS BAJIRAO 
Date: 2022.02.08 14:57:10 +05'30' 
(सुहास जाधवर) 
अवर सचिव » महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा. मुख्यमंत्री याचे प्रधान सचिव/ सचिव, 


२. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, 


३. सर्व मंत्री व राज्य मंत्री यांचे खाजगी सचिव, 


४. मा. मुख्य सचिव यांचे उपसचिव, 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांक: संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र. १७/पंरा-३ 


५. मा. अतिरिक्‍त मुख्य सचिव, ग्राम विकास विभाग यांचे स्वीय सहायक, 
६. सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग, 


७. सर्व विभागीय आयुक्त, 


८. सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 


९. सर्व उपसचिव/अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०.सर्व उपायुक्त, 


११. विभागीय आयुक्त कार्यालय, 


१२.सर्व उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत) जिल्हा परिषद, 


१३. निवडनस्ती (कार्यासन पंचायत राज-३) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


